जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड व त्यांचे 
नियंत्रणाखालील इमारती, तसेच, मुखेड, 
कंधार, भोकर, बिलोली, किनवट, हदगाव, 
देगलूर, लोहा, नायगाव, माहुर, उमरी, 
धर्माबाद, हिमायतनगर व अर्धापूर या 
न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्नीठामन यंत्रणा 
उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २२१७/प्र.क्र.१५५/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २६ जुले, २०१८ 


वाचा- 
१ उप प्रबंधक BIW) शाखा, मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक BIW) /६०५४ of १९८६, 
दिनांक २०.०६.२०१६ 
२ संचालक, महाराष्ट्र AHA सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक मअसे / २०१७/ ३७/ 
१०५, दिनांक १८.०१.२०१७ 


प्रस्तावना- 


मा.उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्रमांक २१६/२०१० मध्ये मा.उच्च 
न्यायालय मुंबई यांनी दिळेल्या आदेशांस अनुलक्षून राज्यातील सर्व न्यायालयीन इमारतींचे फायर 
ऑडीट करण्यात येत असून अग्नीशमन यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत. त्या अनुषंगाने दिनांक २०.०६.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये उप प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई 
यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड व त्यांचे नियंत्रणाखालील इमारती, तसेच, मुखेड, कंधार, भोकर, 
बिलोली, किनवट, हदगाव, देगळूर, लोहा, नायगाव, माहुर, उमरी, धर्माबाद, हिमायतनगर व अर्धापूर 
येथील न्यायाळयीन इमारतींमध्ये अग्नीडामन यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना 
राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. महाराष्ट्र अग्नीशमन सेवेचे संबंधित अधिकारी 
यांनी सदर प्रस्तावात नमूद अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना सुचविल्या असून त्यांनी दिलेल्या 
शिफारशींनुसार न्यायालयीन इमारतींत अग्नीशमन यंत्रणा बसविण्याची कामे करण्यासाठी संचालक, 
महाराष्ट्र अग्नीडामन सेवा संचालनालय यांनी सहमती दर्शविली आहे. स्थानिक अग्नीशमन अधिका- 
यांनी सुचित केलेल्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवरील अंदाजपत्रके 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित उप अभियंता यांनी तयार केली असून संबंधित कार्यकारी 
अभियंता यांनी साक्षांकीत केळी आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड व त्यांचे 
नियंत्रणाखालील इमारती, तसेच, मुखेड, कंधार, भोकर, बिलोली, किनवट, हदगाव, देगलूर, लोहा, 


Sa निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २२१७/प्र.क्र.१५५/का.१२ 


नायगाव, माहुर, उमरी, धर्माबाद, हिमायतनगर व अर्धापूर येथील न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्नीडामन 
यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड व त्यांचे नियंत्रणाखालील न्यायालयांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा 
उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड व त्यांचे नियंत्रणाखाळीळ इमारती, 
तसेच, मुखेड, कंधार, भोकर, बिलोली, किनवट, हदगाव, देगळूर, लोहा, नायगाव, माहुर, उमरी, 
धर्माबाद, हिमायतनगर व अर्धापूर येथील न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा उभारणी / 
अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यासाठी अंदाजपत्रकातील संगणकीकरणाची तरतुद वगळून, ४% 
आकस्मिक खर्च व८% सेंटेज चार्जेसकरीता तरतुद करुन रुपये २,३९,८८,४३८/- (रुपये दोन कोटी 
एकोणचाळीस लक्ष अठ्ठयाऐंशी हजार चारशे अडतीस फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या HA प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. न्यायालयीन इमारतींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र न्यायालयीन इमारत कामाचा अंदाजित 
खर्च 
ca नांदेड ५०,५६,००७ 
२ मुखेड २१,६७,४०९ 
3 कंधार १४,७९,९०१ 
४ भोकर १४,४७,७८९ 
षु बिलोली २७,०८,८२५ 
न किनवट १२,६१,०३६ 
9 हदगाव १२,६१,०३६ 
देगलूर १२,६१,०३६ 
लोहा १५,३१,७८९ 
[१० | नायगाव १५,३१,७८९ 
Ca माहूर १५,३१,७८९ 
१२ उमरी ६,८७,५०८ 
१३ धर्माबाद ६,८(७,५०८ 
१४ हिमायतनगर ६,८७,५०८ 
१५ अर्धापूर ६,८७,५०८ 
एकूण २,३९,८८,४३८ 
अक्षरी रुपये दोन कोटी एकोणचाळीस लक्ष अठ्ठयाऐंशी हजार Tl अडतीस 
फक्‍त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २२१७/प्र.क्र.१५५/का.१२ 


२. जिल्हावसत्र न्यायालय नांदेड व त्यांचे नियंत्रणाखालील इमारती, तसेच, मुखेड, कंधार, भोकर 
बिलोली, किनवट, हदगाव, देगलूर, लोहा, नायगाव, माहुर, उमरी, धर्माबाद, हिमायतनगर व अर्धापूर 
या न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा उभारणी /अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यासाठी 
होणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४ -न्यायदान, (००) १०५ - दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिश -(०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा , (RoW ०१७२) दत्तमत, २७ लहान 
बांधकामे" या SSRIS अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी स्थानिक अग्नीडामन अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या 
उपाययोजनांमधीलच कामे असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश 
नांदेड यांची राहील. प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण 
करावी. स्थानिक अग्नीशमन अधिकारी यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांचे अनुपालन होईल यांबाबत 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश नांदेड यांनी दक्षता घ्यावी. 


४. हाशझासननिर्णयसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५४८/२०१७/इमा- 
२, दिनांक २७.०६.२०१७ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच, शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 

७.०४.२०१५ वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका भाग पहिला उप विभाग 3, अ.क्र.४, परि. २७ अन्वये 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१0/8$9॥[॥9.90९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२६१२३४१७३११२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Bhagyashree Rajendra 8॥०0 
Bhagyashree | = 
partment, postalCode=400032, 
hi 
H 2.5.4.20=d5678494629 1 8ceb7579bb2b56247e927c039b 
Raj e n d fa bdf028022a8b9ce837a7c85: 
INumber=fb84fefefe4ee2 191 bc35b35201c14eab0 
Bh id k 903e8194a7413a74eed93f32afdbo, BI 
Ri \dra Bhaidk 
1 a I a r Di ही 2018.07.26 12:34:36 --05'30' 
(भाग्यश्री भाईडकर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नांदेड, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १/ २), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा १/२), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

५. संचालक, महाराष्ट्र SARA सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र अग्नीडामन सेवा अकादमी, 
विद्यानगरी, हंस भुंग्रा मार्ग, सांताक्रूझ, मुंबई ४०० ०९८. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २२१७/प्र.क्र.१५५/का.१२ 


६. जिल्हा कोषागार अधिकारी नांदेड, 

७. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी नांदेड, 

८. वित्त विभाग (व्यय-५), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), नगर विकास विभाग 
(नवि-२०) मंत्रालय, 

९. विधि व न्याय विभाग (का.१३, २३), मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


